आपत्कालिन परिस्थितीत मदत व 
बचावाचे कार्य करण्याकरीता, राज्य राखीव 
पोलीस बलाच्या कंपन्यांना लागणारी 
साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता, समिती 
स्थापन करणे.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. डिआरएम -१०११९/प्र.क्र. ६२०/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - Yoo ook, दिनांक : ३ ऑगस्ट, २०१२. 


शासन निर्णय : राज्यात नैसर्गिक ब इतर आपत्तीमुळे उद्भवणाऱ्या आपत्कालिन परिस्थितीचा सामना 
करण्यासाठी, राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कंपन्यांना मदत व बचाव कार्याचे प्रशिक्षण देण्याचे, राज्य 
कार्यकारी समितीच्या बैठकीत ठरले आहे. राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कंपन्यांची निवड करुन, राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद पथकांची (State Disaster Response Force) स्थापना करण्यात आली आहे. ही पथके 
सर्व सोयी-सुविधा व साधनसामुग्रीने सुसज्ज व परिपूर्ण असणे आवश्यक आहे. या पथकांना मदत व 
बचाव कार्याचे प्रशिक्षण देण्याकरीता लागणाऱ्या यंत्रे, उपकरणे, साधनसामुग्रीची विर्निदोष्टे 
(Specifications) ठरविणे आणि ही यंत्रे, उपकरणे व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास मान्यता देण्याकरीता 


या शासन निर्णयाद्वारे पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. :-- 


१ अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग :- अध्यक्ष 
२ . प्रधान सचिव, वित्त विभाग :- सदस्य 
३ प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग :- सदस्य 
४ अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य wala पोलीस बल, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई. :- सदस्य 
५ विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (नियोजन व खरेदी), महाराष्ट्र राज्य, * 

मुंबई. :- सदस्य 
६ सचिव व संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मदत ब पुनर्वसन 

विभाग :- सदस्य 
७ उप सचिव/सह सचिव (पोल-४), गृह विभाग :- सदस्य 
८ उप सचिव/सह सचिव (पोल-८), गृह विभाग :- सदस्य 
९ पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), राज्य Wala पोलीस बल 

गट, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. :- सदस्य सचिव 


G:\POL-8\CR 620-2011.docx 11 


र. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 2०2०-०८ ०3) ५2०2००२-०० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(he vif r 
( शहारजेहान मुलाणी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव व संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नियोजन व खरेदी), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), राज्य राखीब पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
उप सचिव/सह सचिव (पोल-४), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 
उप सचिव/सह सचिव (पोल-८), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
निवडनस्ती (पोल-८/आस्था-३) 


G:\POL-8\CR 620-2011.docx 12 


